महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेच्या अंमलबजावणीत इतर यंत्रणांची भूमिका 
व जबाबदारी (Role and Responsibilities of 
Line Departments in MGNREGA). 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक. बैठक-२०२१/प्र.क्र.९५/१०-अ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्र.५४/रोहयो-१०-अ, दिनांक २७ मे,२०११ 
२) महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन (डी.एन.ई) यांचे दि.०७ नोव्हेंबर, २०२२ चे पत्र. 


शासन निर्णय दिनांक २७ मे, २०११ नुसार मनरेगाची विविध कामे करण्यासंदर्भात इतर यंत्रणांची 
भूमिका व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मधील अनुक्रमांक 
९ व १० नुसार कामाच्या ठिकाणी मजुरांना सोयी सुविधा पुरविणे व मजुरांची दैनंदिन हजेरी घेणे व इतर नोंदी 
घेणे इत्यादी कामे करण्यासंदर्भात जबाबदारी संबंधित यंत्रणातील क्षेत्रिय तांत्रिक संवर्ग व संबंधित ग्रामसेवक 
यांच्यावर असून या कामात संबंधित ग्रामसेवक यांनी मदत करणे व मजुरांची उपस्थिती ग्रामरोजगार सेवक 
यांनी नोंदविल्यावर त्याची खात्री/पडताळणी संबंधित यंत्रणेचे तांत्रिक संवर्ग/ग्रामसेवक करतील अशी तरतुद 
आहे. 


२. ग्रामसेवक संघटनेने त्यांच्या निवेदनाद्वारे ग्रामसेवकांना विविध कामे करावी लागतात. त्यात 
निवडणुक आयोगाची कामे/कृषि विभागाची कामे/सामाजिक न्याय विभागाची कामे या सर्व कामांमुळे 
ग्रामसेवकावर अतिरिक्‍त ताण व मानसिक तणावामुळे मनरेगा सारख्या अत्यंत व्यापक योजनेस ग्रामसेवक 
न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी ग्रामसेवक संघटनेकडून 
वेळोवेळी शासनास येत होती. दि.३०/११/२०२२ रोजी याबाबत मा.मंत्री (रोहयो) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 
घेण्यात आली. सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामसेवक संघटनेची मागणी विचारात घेवून शासनाने 
खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


३. ग्रामसेवक संघटनेची मागणी व एकंदरीत रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती विचारात घेऊन शासनाने 
शासन निर्णय क्रमांक मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्र.५४/रोहयो-१०-अ, दिनांक २७ मे, २०११ मध्ये सुधारणा करुन 
सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.९ येथील रकान्यातील (ग्रामसेवक) हा शब्द वगळण्यात 
येत आहे व अनुक्रमांक १० मधील हजेरीपटावरील मजूरांची उपस्थिती ग्रामरोजगार सेवक नोंदवू हकेल व 
याबाबत खात्री/पडताळणी संबंधित यंत्रणेचे तांत्रिक संवर्ग (ग्रामसेवक) करुन प्रमाणित करतील या ऐवजी 
“हजेरी पटावरील मजूरांची उपस्थिती ग्रामरोजगार सेवक नोंदवतील” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक-२०२१/प्र.क्र.९५/१०-अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०१२४११४९५७७६१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 


Date: 2023.01.24 15:35:24 +05'30' 
(नंद कुमार) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो) 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा. मंत्री यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. समिती प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१०. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 8 महाराष्ट्र, नागपूर. 
११. आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक. 
१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, जिल्हा परिषद. 
१४. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
१६. सर्व विभागीय कृषी महासंचालक. 
१७. मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) पुणे. 
१८. संचालक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
१९. सर्व अधिक्षक, अभियंता, पाटबंधारे लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) 
. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई. 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता,) 
२१. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 
२२. उपायुक्‍त (विकास). 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई व नागपूर. 
२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 
२५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२६. सर्व सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
२७. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२८. निवडनस्ती रोहयो-१०अ. 


-O 
>८ 


A AN 
[७] [७] 


A) 
AN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


